RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४२ 


, 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

संचालक , नगररचना यांजकडून 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 


१ ९ ६६ 


आदेश 


३० 


क्रमांक डीटीपी/वियो अमळनेर / आ . क्र . ५/कलम १२७ ( २)/ आदेश /प्र. क्र . ५११/ टीपीव्ही-४ / ५४११/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे) चे कलम 
३१ (१ ) अन्वये अमळनेर नगरपरिषदेची (मू . ह. )( दु . सु.) विकास योजना संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक 
डीपी- अमळनेर/ आर -२ / टीपीव्ही -४/ २८८८ , दिनांक एप्रिल १९९ ४ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक २७ जून १९९ ४ पासून अंमलात आलेली 
आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अमळनेर येथील सिटी सर्व्हे नंबर ३७२३ पै. ( गट नंबर १८३७/१ - अ/ २ पै.) चे क्षेत्र ४८०० 
चौ . मी. ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेले आहे) “ आरक्षण क्रमांक ५ - खेळाचे मैदान ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे) यासाठी 
प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे अमळनेर नगरपरिषद आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले 


, 


आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी दिनांक २० डिसेंबर १ ९९ ६ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ अन्वयेची सूचना बजावली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने सदर जागेबाबतच्या दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक १५१३३/२०१७ मध्ये दिनांक १९ एप्रिल २०१८ 
रोजीच्या निर्णयान्वये उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त याचिकेच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उक्त जागेसंदर्भात कलम १२७ ( २) ची अधिसूचना निर्गमित करावी, असे 
दिनांक 

२ ९ ऑगस्ट २०१९ 

चे पत्रान्वये कळविले आहे ; 


वि ( एच) ४७१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २ ९ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (१) नुसार उक्त आरक्षण हे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाले असून, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण सदर अर्जदारांच्या मालकीचे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१३/ ३२११/प्र. क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये सर्व नगरपालिका / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, 
पोट - कलम ( २) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित 
केलेले आहेत ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) बाबत तसेच त्याबाबतच्या इतर अधिकारांसह शासनाने प्रदान 
केलेल्या अधिकारांत संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये अमळनेर विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ५ - खेळाचे मैदान " 
हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून, सदर मुक्त झालेली 
जागा लगतच्या जमिनींवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध 
होईल . 


परिशिष्ट 


मौजे , तालुका व जिल्हा 


विकास योजनेतील 


आरक्षण व विकास योजना 
अहवालानुसार क्षेत्र 


खरेदी सूचनेखालील 
गट नंबर / सर्व्हे नंबर / 

सिटी सर्व्हे नंबर 


आरक्षणातून व्यपगत 
झालेल्या भागाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


मौजे अमळनेर , 


४८०० 


तालुका अमळनेर 


“ आरक्षण क्रमांक ५ - 

खेळाचे मैदान ", 
( ४८०० चौ . मी.) 


सि . स . नंबर ३७२३ पै. 
( गट नंबर १८३७/ १ - अ/ २) 
( ७५०० चौ . मी .). 


जिल्हा जळगाव . 


उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www.dtp.maharashtra.gov.in देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


नो . र. शेन्डे , 
संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , ८ नोव्हेंबर २०१९ . 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. D.T.P./D.P. Amalner/Site No. 5 /Section - 127 ( 2)/Order/ C . No. 511/ TPV - IV /5411 /2019.- Whereas , 
the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune vide it s Notification No. DP -Amalner/R - 2 / TPV 
4/2888 , dated 30th April 1994 has approved the Development Plan of Amalner (Original Limit ) ( S.R.) 
under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same has came into force with effect from 
dated 27th June 1994 ( hereinafter referred to as “the said Development Plan") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


3 


and whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 4800 sq . mtrs. from Mouje 
Amalner, taluka Amalner, district Jalgaon bearing C.S.No. 3723 ( Part ) (Gat No. 1837 / 1 - A / 2 Part) (hereinafter 
referred to as “ the said Land” ) is reserved for “ Site No. 5 - Playground ” (hereinafter referred to as " the 
said Reservation " ) for which Appropriate Authority is Municipal Council, Amalner, district Jalgaon (hereinafter 
referred to as " the said Appropriate Authority " ) ; 

and whereas , the owners of the said Land had served a Notice under Section 127 (1 ) of the said Act, 
on the said Appropriate Authority vide their letter , dated 20th December 1996 ; 

and whereas , the said Appropriate Authority , has not acquired or no steps as contemplated in the 
Section 127 ( 1) of the said Act, has commenced for its acquisition within the stipulated period from the 
receipt of the aforesaid Notice ; 

and whereas, Hon ble High Court , Mumbai Bench at Aurangabad in its decision , dated 19th April 2018 
in Writ Petition No. 15133/2017 has allowed the Petition and decided about lapsing of the said Reservation 
on said Land ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department considering the decision of above 
Writ Petition ,instructed to Director of Town Planning to issue Notification under Section 127 (2 ) of the said 
Act ; 

and whereas, in accordance with the provision of Section 127 ( 1 ) of the said Act, the part of the said 
Reservation , pertaining to the said Land has lapsed and it is accordingly expedient to notify such lapsing 
under Section 127 (2 ) of the said Act ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, 
vide Resolution No. TPS - 1813/ 3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated the powers 
exercisable by it under Section 127 (2 ) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal 
Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune . 

Now therefore , in exercise of the powers delegated by the Government, in respect of sub -section (2 ) 
of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune hereby notifies that the said Reservation of “ Site No. 5 , Playground " is 
lapsed partly only in respect of said Land (as specified in the schedule hereinbelow ) and the said land 
shall become available to the land owners for the purpose of Development as otherwise , permissible in 
the case of adjacent land , under the said Development Plan . 

Schedule 
Mouje , taluka, 

Reservation of City Survey No./ 

Area of the 
district Development Plan 

Survey No./ 

lapsed part of 
and its area as per 

Gat No. 

the Reservation 
Development Plan 
Report 

4 

Sq . mtrs . 
Mouje Amalner, 

" Site No. 5 C. S. No. 3723 (Part ) 

4800 
taluka Amalner, 

Playground " 

(Gat No. 1837 / 1 - A / 2 ) 
district Jalgaon . 

(4800 Sq mtrs .) Total Area 7500 Sq. mtrs . 
A copy of the Part Plan showing the dereserved area due to lapsing of the said Reservation , shall be 
made available in the office of the Chief Officer, Municipal Council , Amalner during office hours on all 
working days for inspection to public upto one month . 

This Order shall also be published on the Directorate s website www.dtp.maharashtra.gov.in 


2 


در 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


Pune , 8th November 2019 . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३-२९ , शके १ ९४१ 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक 


क्रमांक डीटीपी /वियो अमळनेर / आ . क्र . ६/ कलम १२७ (२)/ आदेश/ प्र. क्र . ४८७/ टीपीव्ही-४/ ५४१२/ २०१९.- ज्याअर्थी, 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे) चे कलम 
३१ (१) अन्वये अमळनेर नगरपरिषदेची ( मू.ह. ) ( दु.सु. ) विकास योजना संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक 
डीपी- अमळनेर/ आर -२ /टीपीएस -४/ २८८८, दिनांक ३० एप्रिल १ ९९ ४ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक २७ जून १९९४ पासून अंमलात आलेली 
आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अमळनेर येथील सिटी सर्व्हे नंबर ३७२३ पै. ( गट नंबर १८३७/२- अ पै.) चे क्षेत्र ४२०० चौ . मी. 
( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेले आहे) “ आरक्षण क्रमांक ६ - शॉपिंग सेंटर ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे) यासाठी प्रस्तावित 
करण्यात आली असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे अमळनेर नगरपरिषद आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी दिनांक २० डिसेंबर १ ९९ ६ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचेकलम 
१२७ अन्वयेची सूचना बजावली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने सदर जागेबाबतच्या दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक १५१३०/२०१७ मध्ये दिनांक २५ एप्रिल २०१८ 
रोजीच्या निर्णयान्वये उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त याचिकेच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उक्त जागेसंदर्भात कलम १२७( २) ची अधिसूचना निर्गमित करावी, असे 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ च्या पत्रान्वये कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (१) नुसार उक्त आरक्षण हे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाले असून, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (२) नुसार उक्त आरक्षण सदर अर्जदारांच्या मालकीचे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१३/ ३२११/ प्र. क्र . ५०८ / नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये सर्व नगरपालिका / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, 
पोट - कलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित 
केलेले आहेत ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) बाबत तसेच त्याबाबतच्या इतर अधिकारांसह शासनाने प्रदान 
केलेल्या अधिकारात संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये अमळनेर विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ६ - शॉपिंग सेंटर " 
हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून, सदर मुक्त झालेली 
जागा लगतच्या जमिनींवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध 
होईल . 

परिशिष्ट 


१ 


मोजे , 


तालुका व जिल्हा 


विकास योजनेतील 
आरक्षण व विकास योजना 

अहवालानुसार क्षेत्र 


खरेदी सूचनेखालील 
गट नंबर / सर्व्हे नंबर / 

सिटी सर्व्हे नंबर 


आरक्षणातून व्यपगत 
झालेल्या भागाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


मौजे अमळनेर , 


सि . स . 

नंबर ३७२३ 


" आरक्षण क्रमांक ६ - 
शॉपिंग सेंटर " , 


सुमारे १०६५ 


तालुका अमळनेर, 


पै . 
( गट नंबर १८३७/ २- अ ) 
( ७५०० चौ . मी .) . 


जिल्हा जळगाव . 


(४२०० चौ . मी.) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २०, २०१९ / कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


م 


उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 

P467 311 CRT VTISIYQIT Richare op www.dtp.maharashtra.gov.in decufto& chuyla ta 31Tè . 


1. F. te , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , qut 


qut,CC 2098 . 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. D.T.P./D.P. Amalner/Site No. 6 / Section - 127 ( 2)/Order/ C . No. 487 / TPV -IV /5412/ 2019.- Whereas , 
the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide it s Notification No. DP - Amalner/R -2 /TPV 
4/2888 , dated 30th April 1994 has approved the Development Plan of Amalner (Origional Limit ) ( S.R.) 
under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and the same has come into force with effect from 
dated 27th June 1994 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 4200 Sq. mtrs . from Mouje 
Amalner, taluka Amalner, district Jalgaon bearing C. S. No. 3723 (Part ) (Gat No. 1837 /2 - A Part) (hereinafter 
referred to as “ the said Land ” ) is reserved for “ Site No. 6 - Shopping Centre ” (hereinafter referred to 
as “ the said Reservation ”) for which Appropriate Authority is Municipal Council, Amalner, district Jalgaon 
(hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority ") ; 

and whereas , the owners of the said Land had served a Notice under Section 127 ( 1 ) of the said Act, 
on the said Appropriate Authority vide their letter, dated 20th December 1996 ; 

and whereas, the said Appropriate Authority , has not acquired or no steps as contemplated in the 
Section 127 ( 1) of the said Act, has commenced for its acquisition within the stipulated period from the 
receipt of the aforesaid Notice ; 

and whereas, Hon ble High Court, Mumbai Bench at Aurangabad in its decision , dated 25th April 2018 
in Writ Petition No. 15130/2017 has allowed the Petition and decided about lapsing of the said Reservation 
on said Land ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department considering the decision of above 
Writ Petition , instructed to Director of Town Planning to issue Notification under Section 127 (2 ) of the said 
Act ; 

and whereas , in accordance with the provision of Section 127 ( 1) of the said Act, the part of the said 
Reservation , pertaining to the said Land has lapsed and it is accordingly expedient to notify such lapsing 
under Section 127 ( 2 ) of the said Act ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act , 
vide Resolution No. TPS - 1813/ 3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated the powers 
exercisable by it under Section 127 ( 2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal 
Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune. 

Now therefore , in exercise of the powers delegated by the Government, in respect of sub - section ( 2) 
of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Director of Town 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१ ९ / कार्तिक २३-२९ , शके १ ९४१ 


Planning, Maharashtra State, Pune hereby notifies that the said Reservation of “ Site No. 6 , Shopping 
Centre ” is lapsed partly only in respect of said Land (as specified in the schedule hereinbelow ) and the 
said Land shall become available to the Land owners for the purpose of Development as otherwise , 
permissible in the case of adjacent land , under the said Development Plan . 


Schedule 


Mouje , taluka , 

district 


Reservation of 
Development Plan 
and its area as per 
Development Plan 

Report 


City Survey No./ 
Survey No./ 

Gat No. 


Area of the 
lapsed part of 
the Reservation 


2 


3 


4 
Sq . mtrs . 


Mouje Amalner, 

" Site No. 6 - 

C. S. No. 3723 ( Part ) About 1065 
taluka Amalner, 

Shopping Centre " ( Gat No. 1837/ 2- A ) 
district Jalgaon . 

( 4200 Sq. mtrs. ) Total Area 7500 Sq. mtrs . 
A copy of the Part Plan showing the dereserved area due to lapsing of the said Reservation , shall be 
made available in the office of the Chief Officer, Municipal Council , Amalner during office hours on all 
working days for inspection to public upto one month . 

This Order shall also be published on the Directorate s website www.dtp.maharashtra.gov.in 


, 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune. 


Pune, 8th November 2019. 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री/ एसआर-१७७ / १४५७९/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, वासखेडी ग्रामपंचायतीतील जामकी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी वासखेडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या जामकी पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


७ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव वासखेडी ( जामकी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ८ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


मौजे वासखेडी शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ९ ० 


१८ हे . ८३ आर 


मौजे ब्राम्हणवेल शिवार 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर १८ 


मौजे वर्सस शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ८ ९ 


मौजे डोमकाणी शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ / साक्री/ एसआर -१७८ /१४५४५ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, रोहण ग्रामपंचायतीतील धवळीविहीर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रोहण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या धवळीविहीर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव रोहण ( धवळीविहीर) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ७६ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


मौजे झंझाळे शिवार बाबुलाल कोकणी 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ५ 


४ हे . ६७ आर 


मौजे जेबापूर शिवार सरकार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ४७ 


मौजे मैंदाणे शिवार वामन कोकणी 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १०६ 


मौजे रोहण शिवार दहील्या भिल 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१७९ /१४५४६ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, चिकसे ग्रामपंचायतीतील जिरापूर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ रोजी चिकसे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या जिरापूर पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


९ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव चिकसे (जिरापूर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ५७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे जिभाऊ शिवलाल पाटील पिंपळनेर 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ११ 


७१ हे. ५ ९ आर 


मौजे मनिषा राजेंद्र बिरारी पिंपळनेर शीव 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर १ , 


मौजे शरद पंढरीनाथ कापसे चिकसे शीव 


४ 


दक्षिण : नदी 


मौजे गंगाराम नथ्थु खैरनार सामोडे शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ साक्री/ एसआर-१८१/ १४५४७/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, चौपाळे ग्रामपंचायतीतील दगडखडवा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी चौपाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दगडखडवा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव चौपाळे ( दगडखडवा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ३२ , ३३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे वडपाडा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर २०२ , २०३ , २०१ 


१३ हे . २३ आर 


मौजे डालीआंबा शिवार 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर १९ ० , १ ९ १ 


मौजे मष्ट्याचा पाडा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर २४ , २७ 


मौजे शिवरीमाळ शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ / साक्री/ एसआर-१८२/१४५४८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, डांगशिरवाडे ग्रामपंचायतीतील बाभळीपाडा / बागुलपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी डांगशिरवाडे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बाभळीपाडा / बागुलपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


११ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री , गाव डांगशिरवाडे ( बाभळीपाडा | बागुलपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ३१० , ३११, ३१२ , ३१३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे डांगशिरवाडे गावठाण शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर २ ९ ३ , ३०६ 


हे . 


०५ आर 


मौजे रामपुरा शिवार 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर २९ ३ , ३०५ , ३०६ 


मौजे शिवखट्याळ शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ३०८ , ३० ९ 


मौजे बोपखेल शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ / साक्री/ एसआर -१८५/१४५५० /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वार्सा ग्रामपंचायतीतील सिताडी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी वार्सा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सिताडी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव वार्सा (सिताडीपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १२९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे कुडाशी शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ६६ 


१५ हे. ८० आर 


मौजे पिंपळगाव 


बु . 


शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ९ १ 


मौजे खरगाव शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ६२ 


मौजे मापलगाव शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ साक्री / एसआर -१८६/ १४५५१/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, वार्सा ग्रामपंचायतीतील लखाळे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी वार्सा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या लखाळे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


१३ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव वार्सा ( लखाळे पाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर २८ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे वार्सा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ९ , १० 


२३ हे . ०२ आर 


मौजे चोरवड शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर २४ फॉरेस्ट 


मौजे काळबा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १ , २, ३ , ४ , ५ 


मौजे मांजरी शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ साक्री/ एसआर-१८७/ १४५५२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, खरगाव ग्रामपंचायतीतील पर्सरीपाडा / हारवायपाडा पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी खरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पर्सरीपाडा / हारवायपाडा पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव खरगाव (पर्सरीपाडा / हारवायपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे मळगाव प्र . वार्सा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ४ 


३५ हे . ४९ आर 


मौजे काळंबा शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर १० 


मौजे नांदी शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ५ 


मौजे खरगाव शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ / साक्री/ एसआर-१८८/ १४५५३ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरगाव ग्रामपंचायतीतील मारुतीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी खरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मारुतीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


१५ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव खरगाव ( मारुतीपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ६५ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे सतीआंबा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर २४ 


६४ हे . ०७ आर 


मौजे ऑफीसपाडा शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर २ ९ 


मौजे वार्साशिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ७१ 


मौजे काळंबा शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ / साक्री/ एसआर -१८ ९/१४५५५ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरगाव ग्रामपंचायतीतील सतीआंबापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी खरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सतीआंबापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री , गाव खरगाव ( सतीआंबापाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ५२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे माळंबा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ५७ 


४८ हे . १६ आर 


मौजे काळंबा शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ५० 


मौजे सिताडीपाडा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ५२ 


मौजे काळंबा फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९ ० /१४५५६ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, पानखेडा ग्रामपंचायतीतील साबरखेडापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पानखेडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या साबरखेडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


१७ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री , गाव पानखेडा ( साबरखेडापाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १८ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे पानखेडा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १ 


९ ७ हे . १ आर 


मौजे काकशेवड शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर १२ - ब 


मौजे पिंपळनेर फॉरेस्ट 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १ 


मौजे सुकापूर 

शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९ १ /१४५५७/२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, पानखेडा ग्रामपंचायतीतील पखरूनपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पानखेडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पखरूनपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव पानखेडा (पखरूनपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे पखरूनपाडा गावठाण शीव 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १७ 


३० हे . ६० आर 


मौजे पिंपळनेर शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर १५ 


मौजे पानखेडा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १८ 


मौजे बोरबन भिलाटी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९२ /१४५५९/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, पानखेडा ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पानखेडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गावठाणपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव पानखेडा ( गावठाणपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १८३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे पानखेडा शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ४ 


२० हे . 

२१ आर 


मौजे काकशेवड शिवार 


३ 


उत्तर 


: सुकापूर गावठाण 


मौजे सुकापूर 

शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १ 


मौजे पखरूनपाडा शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९३ /१४५६० /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पानखेडा ग्रामपंचायतीतील भाईंदरपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पानखेडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भाईंदरपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव पानखेडा (भाईंदरपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ३० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे पिंपळनेर शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ७ 


४४ हे . 


२७ आर 


मौजे वाकी शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ३७ 


मौजे पानखेडा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर २३ 


मौजे कुडाशी शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९ ४ /१४५६२ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, पानखेडा ग्रामपंचायतीतील मल्याचापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पानखेडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मल्याचापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


, 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


२१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव पानखेडा (मल्याचापाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ६० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे कुडाशी शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ५६ 


३२ हे . ८६ आर 


मौजे वाकी शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ६४ 


मौजे सुकापूर 

शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ४ ९ 


मौजे पानखेडा शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९ ५ /१४५६३ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोहाणे ग्रामपंचायतीतील चिखली / पूर्व / पश्चिम पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मोहाणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चिखली / पूर्व / पश्चिम पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव मोहाणे (चिखली पूर्व | पश्चिम ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ३०० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे जेबापूर शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ११४ 


हे . ८६ आर 


मौजे पोबारे शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर १ पैकी 


मौजे मोहाणे शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १४० 


मौजे चिखली शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९६ /१४५६४ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोहाणे ग्रामपंचायतीतील गुंजाळ पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मोहाणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गुंजाळ पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


२३ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव मोहाणे ( गुंजाळ ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर २०५ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे चिखली शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ११७ 


७ हे . ४ आर 


मौजे टेंभे प्र. वार्सा शिवार 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर २० ९ 


मौजे गुंजाळ शिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर २४ 


मौजे शिवाजीनगर शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २२ ऑक्टोबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री / एसआर-१९ ७ /१४५६५ /२०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोहाणे ग्रामपंचायतीतील चिपीपाडा / पूर्व / पश्चिमपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मोहाणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चिपीपाडा / पूर्व / पश्चिमपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव मोहाणे ( चिपीपाडा पूर्व | पश्चिम) 
हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


३ 


उत्तर 


४ 


दक्षिण : 


पूर्व गट नंबर ३ ९ 

सदर पाड्याचे 

एकूण क्षेत्र मौजे पिंपळगाव 

बु . 

शिवार 
पश्चिम :: गट नंबर ५० ६ हे . ७ आर 

मौजे बाकी शिवार 
: गट नंबर ७३ 

मौजे फॉरेस्ट १ ९ ० हद्द 
गट नंबर ८० 

मौजे मोहाणे शिवार 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , 


२२ 


ऑक्टोबर २०१ ९ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 

यांजकडून 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम १ ९ अन्वये . 


तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे 


जिल्हा जळगाव 


-- 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -५७ / २०१५. - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -५७/ २०१५, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , 

तालुका 

पारोळा 
संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव नगाव 


२७ ९ / १ 


O 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास ), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या 


४७ 


२७ ९ / २ 


२२ 


२ ९ ०/ १ 


.. 


o 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


२५ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची – चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव नगाव 


चालू 


गाव पळासखेडेसिम 


चालू 


३१८/१ व २ 


० २० 


१५५ 


० ००५ 


३०३ 


० 


३८ 


१५७ 


० 


०४ 


३०४ 


O 


२६ 


अनुसूची - दोन 


३१५/३ 


० 


२६ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


३१७ 


० 


२८ 


गाव पळासखेडेसिम 


१७/१ 


१२ 


: 


१७/२ 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे पळासखेडेसिम - नगाव , तालुका पारोळा 
पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पळासखेडेसिम - नगाव , 

तालुका 
पारोळा पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई 
तसेच पाझर तलावात पाणी येण्याने बागायती क्षेत्रात वाढ होऊन 
आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. 


० ९ 


.. 


w 


२५ 


२७ 


२६ / १ - अ 


.. 


०५ 


२६/२ 


O 


१० 


अनुसूची - तीन 


२६ 


० 


०८ 


२७ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


० 


१७ 


२७ 


१७ 


जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा, 
गाव खोलसर , मंगरूळ व मोरफळ 


४/२ 


० 


०४ 


१०/२/२ 


१ ९ 


भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


१०/१/२ + २/१ 


१० 


१ 


२ 


११/१ 


O 


.. 


.. 


१४ 


हे . आर 


११/२ 


० 


१७ 


निरंक . 


१२ 


.. 


० 


०२ 


१५/१ 


O 


२६ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


१५/२ 


O 


०६ 


निरंक . 


१६ 


० 


१८ 


५ 


० ०१ 


टीप.-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


६ / १ - अ 


०६ 


६/१ व २ 


०४ 


८ 


० 


०४ 


१३९ / १ ते ३ 


विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


.. 


O 


०८ 


१५०/३ 


०६ 


१५३ 


O 


१० 


एरंडोल , 


१८ सप्टेंबर 


२०१९ . 


१५४ 


.. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 
सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक वशि -३ / २६ ९/ २०१९.- सिन्नर शहराची विकास योजना ( मूळ हद्द) ( दुसरी सुधारित) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११२/ 
३७५ (न)/ प्र. क्र .६१ ( अ )(न) / पुनर्बाधणी क्रमांक ४० / १२/ नवि -९, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१२ पासून अंमलात आली आहे. तसेच, वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११२/ ३७५ ( न)/ प्र. क्र . 
६१ ( अ) ( न)/पुनर्बाधणी क्रमांक ४० / १२ / नवि -९, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली असून ती दिनांक २ जुलै २०१५ पासून 
अंमलात आली आहे. 


२ 


, 


सिन्नर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक ५४३, दिनांक १४ जून २०१९ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 


परिशिष्ट 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित बदल 


१ 


२ 


बस स्टॅण्डजवळील फुले पुतळा ते वाजे हायस्कूलपर्यंतचा व अभिनव 
बालविकास मंदिराच्या उत्तरेकडील १५ मीटर रुंद विकास योजना 
रस्ता तसेच सर्व्हे नंबर १०८४/१ ते ११, १०८१, १०८२ ( १२८७) ते 
देवी मंदिर रस्त्यापर्यंतचा १५ मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता. 


. 


- 


बस स्टॅण्डजवळील फुले पुतळा ते वाजे हायस्कूलपर्यंतचा व अभिनव 
बालविकास मंदिराच्या उत्तरेस असलेला १५ मीटर रुंद विकास योजना 
रस्ता वगळून सध्या अस्तित्वात असलेल्या रुंदी इतका ठेवणे, तसेच , 
सर्व्हे नंबर १०८४/१ ते ११, १०८१, १०८२ (१२८७) ते देवी मंदिर 
रस्त्यापर्यंतचा १५ मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता वगळून रस्त्यांतर्गतची 
जागा “ रहिवास क्षेत्रात ” समाविष्ट करणे. 


वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा सिन्नर नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येत 

असून , 

तो सर्व 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे. 


ज्यांना सदरहू प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्या त्यांनी , ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अध्यक्ष, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात . 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला 
जाईल. 


किरण डगळे, 

अध्यक्ष, 


सिन्नर , ५ नोव्हेंबर २०१९ . 


सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर. 


SINNAR MUNICIPAL COUNCIL , SINNAR 
Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. वशि -३/ २६ ९/ २०१ ९.– TheDevelopment Plan of Sinnar Municipal Council ( Original Limit )(2nd Revised ) 
has been partly sanctioned by Government vide Notification No.TPS - 1112/ 375 ( N)/ CR- 61 ( A) ( N )/ Recon. 
No. 40 / 12 /UD - 9 , dated 22nd August 2012 and has came into force with effect from 1st October 2012 and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार तेबुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २ ९ , शके १९ ४१ 


२७ 


Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 11121 
375 (N )/ CR -61 ( A ) (N ) /Recon . No. 40 / 12 /UD -9 , dated 21st January 2015 and has came into force with 
effect from 2nd July 2015 . 


MunicipalCouncil, Sinnar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 vide Resolution No. 543 , dated 14th June 2019. 


Annexure 


Proposed Modification 


Proposal as per Sanctioned 

Development Plan 


2 


15 mtrs . wide Development Plan Road from Phule 
Statue and upto Vaze High School near Bus Stand 
and on the Northern side of Abhinav Bal Vikas 
Mandir and also the 15 mtrs . wide Development 
Plan Road in Survey No. 1084/1 to 11 , 1081, 1082 
( 1287 ) upto Devi Mandir Road. 


15 mtrs. wide Development Plan Road from Phule 
Statue and upto Vaze High Schoolnear Bus Stand 
and on the Northern side of Abhinav Bal Vikas 
Mandir is proposed to be deleted and is kept for 
the existing width . Also the 15 mtrs. wide 
Development Plan Road in Survey No. 1084/1 to 
11, 1081 , 1082 ( 1287 ) upto DeviMandir Road is 
proposed to be deleted and land thereunder is 
proposed to be included in “ ResidentialZone” . 


The Plan showing necessary modification is published on the Notice Board of the Sinnar Municipal 
Council and is kept open for public for inspection atMunicipal Council office during the office hours on all 
working days . 


Any person having suggestions and / or objections regarding the proposed modification may file the 
same in writing to the President, Sinnar Municipal Council, Sinnar within a period of one month from the 
date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The suggestions and / or objections received within the stipulated period will be considered before 
submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction . 


KIRAN DAGALE , 

President, 
Sinnar Municipal Council, Sinnar. 


Sinnar, 5th November 2019 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २ ९ , शके १९ ४१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती ए. बी . निवारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २ ९ जुलै २०१९ . 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४६/ सन २०१९.- श्रीमती एस . डी . 
जवळगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांची दिनांक १६ जुलै २०१९ ते दिनांक १८ जुलै २०१ ९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . डी . जवळगेकर यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८३/ सन २०१९.- श्रीमती ए . बी. निवारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २९ 
जुलै २०१ ९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २९ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . एस . भोसले, ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. बी . निवारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


६ 


श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


श्रीमती ए . बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २६ जुलै २०१ ९ . 


श्रीमती ए. बी . निवारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २९ जुलै २०१९ . 


आदेश 


, 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८३/ सन २०१९.- श्रीमती ए . बी . निवारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २२ 
जुलै २०१९ ते दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवागनीसह याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. बी . निवारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४९ / सन २०१९.- श्रीमती नेहा के. नागरगोजे , 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १८ जुलै २०१९ ते दिनांक २० जुलै २०१ ९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती नेहा के . नागरगोजे यांना 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


or 


, 


श्रीमती ए. बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए . ए . पाचरणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २०, २०१९ / कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


२ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती नेहा के . नागरगोजे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. वाय. शेख, १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आलेला 
होता. 


, 


वाचा.- ( १) अर्जदार श्रीमती जे. व्ही . पेखळे- पुरकर , ३ रे 

सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचा 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीपर्यंत एकूण ४ दिवस या कालावधीचा 
बालसंगोपन रजा मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्रीमती नेहा के. नागरगोजे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


( २) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र No. Rule/ 


P.1604/ 2018/ 163, dated 21st August 2018. 


, 


असत्या . 


अहमदनगर , ३० जुलै २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग यांचे शासन निर्णय 

क्रमांक संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र . २५/ सेवा-६, दिनांक २३ 
जुलै २०१८. 


आदेश 


( ४ ) अधीक्षक, कार्यव्यवस्थापन विभाग, जिल्हा न्यायालय , 

अहमदनगर यांची दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची 
कार्यालयीन टिपणी व त्यावरील आदेश. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६०/ सन २०१ ९.- श्रीमती जे . व्ही . पेखळे 
पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीपर्यंतची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


पेखळे- पुरकर , 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . व्ही . पेखळे - पुरकर यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / बासंरजा/ ७१८३/ सन २०१९.- श्रीमती जे. व्ही. 

-पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
यांची दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ 
रोजीपर्यंतची एकूण ४ दिवसांची बालसंगोपन रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ 
रोजीपासून ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. व्ही . पेखळे- पुरकर यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती जे. व्ही. पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. एस . शिंदे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


श्रीमती जे. व्ही . पेखळे - पुरकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


श्रीमती जे. व्ही . पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एस. शिंदे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


असत्या . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


श्रीमती जे. व्ही . पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ५ ऑगस्ट २०१ ९. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


सदर आदेशाची नोंद कर्मचाऱ्यांच्या मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी तसेच बालसंगोपन रजेचे विवरणपत्र संबंधित कर्मचाऱ्याचे मूळ 
सेवापुस्तकात जोडून मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे वर नमूद 
पत्र व त्यासोबतच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


नियम, १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक , ३१ जुलै २०१९ . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , ५ ऑगस्ट २०१ ९. 


- 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके/ जीएनएल/ (एस )/ ६७०३/ सन 
२०१९.- इमॅन्युअल बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
ही संस्था फ्लॅट नंबर १४, सहारा हाउसिंग सोसायटी, जेलरोड , 
नाशिक रोड , तालुका व जिल्हा नाशिक येथे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके/ जीएनएल/( एस)/ ५९ २८ / सन २०१ ९, दिनांक ३१ 
जुलै २०१९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


क्रमांक वि -१/ एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी)/ ६०० ९ / ४ ९ ०४ / 
सन २०१ ९.- श्री ऍन्थोनी गॅबीयल साळवे, मुख्यप्रवर्तक हरी वंदन को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , जेल रोड , नाशिक 
रोड , नाशिक ही संस्था मौजे देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर ११९ 
ए+११ ९ - बी / ४/ २ यांसी क्षेत्र २३४०.०० चौरस मीटर या मिळकतीवरील 
इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके । 
एचएसजी/( टीसी)/ ६००९ / सन २०१ ९, दिनांक ६ जून २०१९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून व 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


अभिजीत देशपांडे, 

उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


नाशिक , ३१ जुलै २०१९ . 


आदेश 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


, 


नाशिक , ६ जून २०१ ९ . 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / ५८६६/ ४७०/ सन २०१९. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
शरदचंद्रजी पवार अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) नुसार सर्वसाधारण संस्था असून 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक वि- q / एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ टीसी)/ ६०१३/ -- / सन 
२०१ ९.- श्री . नितीन वामनराव कोकणे, मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
देहबानु मेंशन कमर्शियल को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, नाशिक रोड , नाशिक ही संस्था मौजे देवळाली शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ११/ १ - अ / १ - ब/ २ - अ यांसी क्षेत्र १५५७.२७ चौरस मीटर 
या मिळकतीवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ६०१३ / सन २०१९ , दिनांक ३१ 
जुलै २०१९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , २७ 


मे 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१ ९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९४१ 


३१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
मुडी प्र. डांगरी, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएल / 
जीएनएल/ ७५२/ सन २०१ ९, दिनांक २ मे २०१ ९ असा आहे . 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल/ ओ / ४५४७/ १२१८ / सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव याद्वारे जाहीर 
करतात की , श्री साईबाबा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्त 
प्रवासी वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , काकडी, तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ नियम ५ ( ३) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ केपीएन/ जीएनएल / ओ/ ४५४७/ 
सन २०१९ , दिनांक ८ जुलै २०१९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चा नियम 
१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण व्यापारविषयक संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे. 


गुलाब पाटील , 
सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था , अमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


अमळनेर , 


२ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


रतन त्रिभुवन , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

तालुका कोपरगाव, 
जिल्हा अहमदनगर . 


" 


कोपरगाव , ८ जुलै २०१९ . 


क्रमांक सनिजा / एएनआर / जेकेडी/ जेएनएल/ ४८२१ / ५१७/ सन 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामखेड , तालुका 
जामखेड, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , श्री दत्त 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, जामखेड , तालुका जामखेड , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


आदेश 


जामखेड , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


मजूर सहकारी 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ क.७७- अ/व्यंकटेश मजूर / प्रा.अ.बदल/ आदेश / ८११ / 
सन २०१ ९.- मी , रणजित पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था , नंदुरबार , तालुका व जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७- अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , व्यंकटेश 
संस्था मर्यादित, विखरण , तालुका व जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून ए. डी . पावरा , तालुका लेखापरीक्षक , 
नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
विधी सुसंगत व कलम ७७- अ मधील ( २) ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी, 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 

रणजित पाटील, 

सहायक निबंधक , 
नंदुरबार , २३ जुलै २०१ ९ . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


क्रमांक सनिजा/ एएनआर / जेकेडी/ जेएनएल / ४८२२ / ५ ९ ० / सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , बळीराजा 
मल्टीपर्पज सहकारी संस्था मर्यादित, जामखेड , तालुका जामखेड , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


देविदास अरविंद घोडेचोर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, जामखेड , 
तालुका जामखेड , जिल्हा जळगाव. 


आदेश 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल / ७५२ / सन २०१ ९.- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , महाकाली आदिवासी 


जामखेड , 


( ७ 


ऑगस्ट 

२०१९ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २०, २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १ ९४१ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैयद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले आहे . 


No. EST/ 5052/ 2019.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order 


Earned leave for three ( 3 ) days from 30th 
July 2019 to 1st August 2019 with permission to 
leave headquarters with effect from 29th July 
2019 after office hours to 2nd August 2019 
before office hours is hereby granted to Shri. 
S. B. Kale , Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad 


श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैयद , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


Charge during the absence of Shri . S. B. 
Kale , Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad is 
kept with Shri . S. W. Ugale , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 


, 


धुळे, ८ ऑगस्ट २०१ ९. 


आदेश 


Certified that Shri. S. B. Kale would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Senior Division , Niphad if he had not 
proceeded on leave for the period from 30th July 
2019 to 1st August 2019 [ Note 2 below Rule 
39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981]. 

RAVINDRA M. JOSHI, 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


क्रमांक ३६०६/ सन २०१ ९.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१ ९ ते १४ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण २ 
दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक १२ ऑगस्ट २०१९ (बकरी ईद) 
व दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ ( स्वातंत्र्य दिन ) रोजीच्या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


Nashik , 1st August 2019 . 


, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ३४३५ / सन २०१९.- श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १३ 
ऑगस्ट २०१९ ते १४ ऑगस्ट २०१ ९ पावेतो अशी एकूण २ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ ( दुसरा शनिवार) 
व दिनांक ११ ऑगस्ट २०१९ (रविवार ), दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०१ ९ ( बकरी ईद ) तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ ( स्वातंत्र्य 
दिन) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आला होता. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन 
गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २०, २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


३३ 


धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १६ ऑगस्ट २०१९. 


४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ७ जून २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१३ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . वाय . भोसले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


क्रमांक ३६०७/ सन २०१९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १३ 

ऑगस्ट २०१९ ते १४ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण २ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ ( दुसरा शनिवार) 
व दिनांक ११ ऑगस्ट २०१९ ( रविवार) , दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०१९ ( बकरी ईद ) तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१ ९ ( स्वातंत्र्य 
दिन ) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


. 


श्री . एस . वाय . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी. एस. घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . वाय . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , 


६ 


ऑगस्ट 


२०१ ९ . 


आदेश 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१७ ( २) / सन २०१९.- श्री . एस . वाय. 
भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर 
यांची दिनांक २४ जुलै २०१९ ते दिनांक २६ जुलै २०१ ९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २९ जुलै २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


मंगला जनार्दन धोटे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . वाय . भोसले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


धुळे , १६ ऑगस्ट २०१९ . 


श्री . एस . वाय. भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७ (१)/ सन २०१९.- श्री . एस . वाय . 
भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर 
यांची दिनांक १० जून २०१९ ते १३ जून २०१९ रोजीची एकूण 


, 


श्री . एस . वाय . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीकांत ल . आणेकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१००/ सन २०१९.- श्रीमती डी . ए . डोईफोडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक 
३१ जुलै २०१९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ६ ऑगस्ट २०१ ९. 


प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी . ए. डोईफोडे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३/ सन २०१९.- श्रीमती के . के . पाटील , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक २३ जुलै २०१९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची 
एकूण १८ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २३ जुलै २०१९ 
रोजीपासून ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


. 


श्रीमती डी . ए. डोईफोडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ रोजी श्रीमती व्ही . 
बी . लावंड - कोकाटे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचेकडे व दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजीपासून ते दिनांक 
३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीपर्यंत श्रीमती सरिता विश्वंभरण, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


३ 


रे 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . पाटील यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती डी . ए. डोईफोडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , ३० जुलै २०१९ . 


श्रीमती के . के . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . आर . नातू , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०० / सन २०१९.- श्रीमती डी . ए . डोईफोडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक 
३१ जुलै २०१९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती के . के . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 


अहमदनगर , ३१ जुलै २०१९ . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 


अहमदनगर. 


अहमदनगर , ३० जुलै २०१ ९ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७५ / सन २०१९.- श्री . एस . वाय. रचभरे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ४ जून 
२०१ ९ ते दिनांक ७ जून २०१९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ जून २०१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २०, २०१९ / कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


३५ 


आदेश 


. 


रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० जून २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. वाय. रचभरे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७६/ सन २०१ ९.- श्री . आर. बी. कुलकर्णी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एस . वाय . रचभरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


. 


श्री . एस. वाय. रचभरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ६ ऑगस्ट २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. बी . कुलकर्णी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . आर. बी . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . जी . जाधव , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ५८ / सन २०१९.- श्रीमती आर . जे . पवार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ 
रोजी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


श्री . आर. बी . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ७ ऑगस्ट २०१९ . 


. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पवार यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ३/ सन २०१ ९.- श्रीमती यु. ए. बोराडे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती आर. जे. पवार , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर . एस . भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर. जे. पवार , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ७ ऑगस्ट २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यु . ए . बोराडे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती यु . ए. बोराडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २ ९ , शके १९ ४१ 


अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी. आर . बडवे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


( २ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र No. Rule / 


P.1604/ 2018/ 163, dated 21st August 2018. 


- 


श्रीमती यु . ए. बोराडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ७ ऑगस्ट २०१९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग यांचे शासन निर्णय 

क्रमांक संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र . २५ / सेवा -६ , दिनांक २३ 

जुलै २०१८. 
( ४ ) अधीक्षक, कार्यव्यवस्थापन विभाग, जिल्हा न्यायालय , 

अहमदनगर यांची दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची 
कार्यालयीन टिपणी व त्यावरील आदेश. 


. 


९ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६१ / सन २०१ ९.- श्री . पी . एस . शिंदे, 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीपर्यंतची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ बासंरजा/ ७३६०/ सन २०१९.- श्रीमती बी . एस. 
गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीपर्यंतची 
एकूण ५ दिवसांची बालसंगोपन रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस . शिंदे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एस . गारे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्री . पी . एस . शिंदे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती 
आर. जे. पवार , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
व दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती 
जे. व्ही. पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 


श्रीमती बी . एस . गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे . एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती बी . एस . गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


, 


श्री . पी . एस . शिंदे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसते, तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ८ ऑगस्ट २०१९. 


सदर आदेशाची नोंद कर्मचाऱ्यांच्या मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी तसेच बालसंगोपन रजेचे विवरणपत्र संबंधित कर्मचाऱ्याचे मूळ 
सेवापुस्तकात जोडून मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे वर नमूद 
पत्र व त्यासोबतच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


. 


वाचा.- (१ ) अर्जदार श्रीमती बी . एस . गारे , सहदिवाणी 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचा दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ 
रोजीपर्यंत एकूण ५ दिवस या कालावधीचा बाल 
संगोपन रजा मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


अहमदनगर , ९ ऑगस्ट २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


३७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/5176 /2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


2 


3 


1 
1 


Smt. S. S. Saste , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex -post -facto sanction to the Commuted Leave 
for three ( 3 ) days on 31st July 2019 to 2nd August 
2019 . 


2 


Shri . T. N. Quadri , 
12th Joint Civil Judge, 
Senior Division , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 12th August 
2019 to 14th August 2019 prefixing holidays falling 
on 10th August 2019 and 11th August 2019 and 
suffixing holiday falling on 15th August 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th August 2019 after office hours to 15th August 
2019 before flag hoisting ceremony. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


Smt. S. S. Saste , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri . S. V. Jadhav, 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik along 
with the additonal charge of the Court of Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


2 


Shri . T. N. Quadri , 
12th Joint Civil Judge, 
Senior Division , Nashik . 


Shri. H. U. Joshi, 
10th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik with 
effect from 9th August 2019 after office hours to 
13th August 2019 before office hours . 
Shri. H. U. Joshi, 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik with 
effect from 13th August 2019 before office hours to 
15th August 2019 before office hours . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 6th August 2019 . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


Order 


No. EST /5462 / 2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


1 


Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and 
Addtional Sessions Judge, Nashik . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted Leave 
for two ( 2 ) days on 13th August 2019 and 14th 
August 2019 prefixing holidays falling on 10th 
August 2019 to 12th August 2019 and suffixing 
holiday falling on 15th August 2019 with permission 
to leave headquarter with effect from 13th August 
2019 to 16th August 2019 before office hours . 


2 


Shri. S. T. Pandey, 
District Judge - 5 and 
Addtional Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for five (5 ) days on 19th August 
2019 to 23rd August 2019 prefixing Sunday falling 
on 18th August 2019 and suffixing holidays falling 
on 24th August 2019 and 25th August 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
17th August 2019 after office hours to 26th August 
2019 before office hours. Subject to attend the 
Mediation Marathon Programme to be held on 24th 
August 2019 at Nashik . 


3 


Shri. M. S. Bodhankar , 
District Judge- 7 and 
Addtional Sessions Judge , Nashik . 


Earned leave for three (3 ) days on 26th August 
2019 and 28th August 2019 prefixing holidays falling 
on 24th August 2019 and 25th August 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
24th August 2019 after Mediation Marathon 
Programme to 29th August 2019 before office 
hours . 


4 


Shri . H.U. Joshi, 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division , Nashik . 


Earned Leave for three (3 ) days on 3rd September 
2019 and 5th September 2019 prefixing holidays 
falling on 1st September 2019 and 2nd September 
2019 and suffixing holiday falling on 6th September 
2019 with permission to leave headquarter with 
effect from 31st August 2019 after office hours to 
7th September 2019 before office hours . 


5 


Smt. A. M. Shah , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


Ex- post- facto sanction to the Commuted Leave 
for two ( 2 ) days on 13th August 2019 and 14th 
August 2019 prefixing holidays falling on 10th 
August 2019 to 12th August 2019 and suffixing 
holiday falling on 15th August 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


३ ९ 


(1 ) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


6 


Shri. S. B. Kale , 

Ex- post- facto sanction to the Extension of Earned 
Joint Civil Judge , Senior Division , Leave for eight (8 ) days from 2nd August 2019 to 
Niphad . 

9th August 2019 with permission to leave 
headquarter is hereby granted in continuation of 
Earned Leave from 30th July 2019 to 1st August 

2019 previously granted . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Shri . J. P. Zapate , 

Shri. S. T. Pandey, 
District Judge - 3 and 

District Judge -5 and Addtional Sessions Judge , 
Addtional Sessions Judge , Nashik . Nashik alongwith the Additional charge of the Court 

of District Judge - 2 and Addtional Sessions Judge , 
Nashik 


1 


3 


2 


Shri. S. T. Pandey, 
District Judge - 5 and 
Addtional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. V. P. Desai, 
District Judge- 6 and Addtional Sessions Judge , 
Nashik . 


3 


Shri. M. S. Bodhankar, 
District Judge - 7 and 
Addtional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. G. P. Deshmukh , 
District Judge - 8 and Addtional Sessions Judge , 
Nashik 


4 


Shri. H.U. Joshi, 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division , Nashik . 


Shri. S. K. Dhekale , 
9th Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


5 


Smt. A. M. Shah , 
11th Joint Civil Judge, 
Senior Division , Nashik . 


Shri . H. U. Joshi, 
10th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik along 
with the additional charge of the Court of 12th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


6 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad 


Shri. S. W.Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 20th August 2019 . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १९ ४१ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /5278 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Ex-post- facto sanction to the Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 5th August 2019 to 7th August 
2019 . 


2 


Shri. N. A. Ingley , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Ex- post- facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for one ( 1) day i.e. 7th August 2019 with 
permission to leave headquarter till 8th August 
2019 before office hours is hereby granted in 
continuation of Earned Leave from 3rd August 
2019 to 6th August 2019 previously granted . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Smt. S. K. Dugaonkar, 

Smt. J. G. Pande , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
and JudicialMagistrate , First Class , Magistrate , First Class , Nashik on 5th August 2019 . 
Nashik . 

Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 6th August 2019 
and 7th August 2019 . 


3 


1 

1 


2 


Shri. N. A. Ingley, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Shri. S. B.Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 9th August 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९, शके १ ९ ४१ 


४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


, 


वाचले.-- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १) ( ४) 


( २) या कार्यालयाकडील अवसाय अंतिम आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्था/ अवसाय बदल / आदेश / ५०२/ सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१) ( ४) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गुलाब पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव सद्याचे नियुक्त 
अवसायकांची बदली झाल्याने तसेच कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईचे दृष्टीने खालील अवसायनातील संस्थेचे अवसायकाच्या नेमणुकीत 
बदल करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


संस्थेचे अवसायक यांचे 


नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 


नाव व पद 


नाव व पद 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


अंगणवाडी सेविका कर्मचारी नागरी सहकारी 
पतसंस्था लिमिटेड , अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए. पाटील, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


२ 


शांती निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


३ 


गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, 
अमळनेर. 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


, 


४ 


अभिनव लघुउद्योग औद्योगिक सहकारी संस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


५ 


जयहिंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
प्र . डांगरी . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


श्री . एस . ए . पाटील, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


६ 


पदवीधर नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
अमळनेर. 


श्री . एच . व्ही. कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


७ 


आशिषनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


८ 


जय झुलेलाल नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , 

अमळनेर. 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


o 


सावतामाळी नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


१० 


रुक्मिणीबाई नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


श्री . एस . ए. पाटील, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


११ 


जय गुरुदेव सहकारी गृहतारण संस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 

अमळनेर . 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


मुख्य लिपिक , 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४ - २० , २०१९ / कार्तिक २३ - २९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट 


चालू 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


संस्थेचे अवसायक यांचे 


नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 


नाव व पद 


नाव व पद 


१ 


२ 


३ 


४ 


१२ भीमराव सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड , 

अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


श्री . एस . ए . पाटील, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


१३ भाग्यवर्धन पार्श्वनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 

अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर, 

अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


मुख्य लिपिक , 


१४ 


भाग्यलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , 

अमळनेर . 


श्री . एस . ए . पाटील, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


मुख्य लिपिक , 


१५ मुक्ताई महिला नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 

अमळनेर. 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , 

अमळनेर. 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


मुख्य लिपिक , 


१६ संजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड , 

अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


१७ आशीर्वाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, 

अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


१८ रिद्धी-सिद्धी महिला यंत्रमाग विणकर सहकारी 

संस्था लिमिटेड , अमळनेर. 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , 

अमळनेर . 


श्री . एस . ए. पाटील, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


१९ मुंगसे पीक संरक्षण सहकारी सोसायटी लिमिटेड , 

मुंगसे . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


श्री . एस . ए. पाटील , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर, 

जिल्हा जळगाव . 


अमळनेर , १७ जुलै २०१९ . 


- 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


